मुंबई शहरातील वाहतुकीस अडथळा करणारी 
वाहने, बेवारस वाहने इत्यादी करीता टोईंग प्रकल्प 
राबविण्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून नियुक्‍त 
केलेल्या मे.पी.डब्ल्यूससी. कंपनीस मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : टिआरए-०७१९/प्र.क्र.ई६१/पोल-८ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ एप्रिल, २०२१ 


वाचा:- 
१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : गृहआ-२०१५/प्र.क्र.२३०/आस्थापना-२, दि.२०.०५.२०१५ 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.६४/विठा-३-अ, दि.२.०६.२०१६ 
३) माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय क्र.७॥॥)-मातंस ०८०/४/२०१४-0/० Directorate of IT- 
DIT (MH), दि.९.०५.२०१९. 
४ शासन निर्णय समक्रमांक दि.१३.१२.२०१९. 
५) FG Seg. Pots दि.१२.०४.२०२१ रोजीचे पत्र. 
६) गृह विभाग, उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.२६.०२.२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

मुंबई शहरातील वाहतुकीस अडथळा करणारी वाहने, बेवारस वाहने इत्यादी वाहनाकरीता 
ARS प्रकल्प राबविण्यासाठी (Integrated Towing Van System for Mumbai ) टोईंग कंत्राटदार 
नेमण्याची निविदा प्रक्रियेच्या नवीन सुधारीत विनंती प्रस्तावावर (RFP २.०) चर्चा व मंजूरी करीता 
उच्चास्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीची दि.२६.०२.२०२१ रोजी अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर प्रकल्प राबविण्याकरिता मे. पी. डब्ल्यू. सी. 
कंपनीस (१ Senior Consultant आणि 4 Associate Consultant ) सल्लागार म्हणून मुदतवाढ 
देण्यासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या 
दि.२६.०२.२०२१ रोजीच्या झालेल्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. 
शासन निर्णय:- 

उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.२६.०२.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार 
सदर प्रकल्प राबविण्यासाठी मे.प्राईस वॉटर हाऊस HIF प्रा.लि. या कंपनीच्या 9 Senior Consultant 
आणि १ Associate Consultant यांना माईलस्टोन तत्वावर १ मार्च,२०२१ ते निविदा प्रक्रिया पुर्ण 
होईपर्यंत एकूण ८ मनुष्य / महिना (४ महिने) इतक्या कालावधी करीता मान्यता देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०७१९/प्र.क्र.६१/पोल-८ 


उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.२६.०२.२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत 
दि.३१.०३.२०२१ रोजी निर्गमित झाले असून मे.प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.लि. या कंपनीच्या १ 
Senior Consultant आणि १ Associate Consultant माईलस्टोन तत्वावर १५ एप्रिळ,२०२१ ते 
निविदा प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यंत एकूण ८ मनुष्य - महिना (८ Man- Months) इतक्या कालावधी करीता 


पुढील तालिकेत दर्शविल्याप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


Annexure A-Milestone based plan for integrated Towing Van for Mumbai City Project. 


Milestones | Deliverables Effort in Man-month Month wise Distribution 
Senior Consultant} Total | M1 | M2 | M3 M4 
Consultant 
A | RFP Draft RFP 2.0 | 0.5 0.5 1 1 
Preparation submission 
& Approval | Final RFP 2.0 0.5 0.5 1 1 
submission 
| Bid Process | RFP Publication | 0.5 0.5 1 1 
Management] Corrigendum 0.5 0.5 1 1 
(If any) 
Technical 1 1 2 2 
Evaluation 
Approval 
Financial 0.5 0.5 1 1 
Evaluation 
Approval 
Contract Award | 0.5 0.5 1 1 


२. उपरोक्त सल्लागारांना देण्यात येणारे मानधन व इतर भत्ते माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडील संदर्भ 
क्र.३ येथे नमूद दि.९.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार देय राहील. तथापि, माहिती व 
तंत्रज्ञान विभागाने सल्लागारांच्या मानधनासंदर्भात भविष्यात काही सुधारणा केल्यास सदर सुधारणा 
देखील उपरोक्त सल्लागारांना लागू राहतील. 


३. नियुक्‍त करण्यात आलेल्या प्रकल्प सल्लागारांना देण्यात येणारे मानधन उक्त तालिकेत 


दर्शविल्यानुसार उदिष्ठ आधारित (Milestone basis) तत्वानुसार असेल. सर्व सल्लागारांचे दरमहा 


देयक शासनास सादर करताना सल्लागारांनी महिन्याच्या कालावधीत केलेल्या कामाचा 
तपशील/अहवाल शासनास सादर करणे आवश्यक राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०७१९/प्र.क्र.६१/पोल-८ 


४. विषयाधीन प्रकल्पासाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागारांना मानधन देण्यासाठी येणारा खर्च 
मुख्यलेखाशिर्ष “बी-१, २०५५, पोळीस १०८, राज्य मुख्यालय पोळीस (02), शहर पोलीस (०२) (०१) 
शहर पोलीस आस्थापना, (२०५५ ००९७) ५० इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

द. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२७१५४३४२९८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by Prashant R Holkar 
Pp [| h n R m r DN: c=IN, o=Gi ॥ Of Maharashti Hi Department, 
postalCode=400032, st=Mah, hi 
2.5.4.20=1ff9841059599152cc573e0f8efc8c9804259607ac2918e3ab98089 
erial ber=dadbd8e518b1e28b76734dc1 0fd968076572066cb8e43779 
(0 a [| 25d2566f380fc12 int Rami 
Date: 2021.04.27 15:52:11 +05'30' 
( प्रशांत होळकर) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


प्रति, 

१. अ.मु.स.(वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

2. अ.मु.स.(नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

६. सह पोळीस आयुक्‍त (वाहतूक), वरळी, मुंबई. 

७. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव(विशेष), गृह विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१०.उप सचिव (पोल-८) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
११.मे.पी.डब्ल्यू.सी .प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४०० ०२८ 
१२. निवडनस्ती (पोळ-८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


